महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा - 
२०१९ मधील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
या पदावरील पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.४८/आ (संनि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २८ डिसेंबर, 2023 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४ (२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दि.१५.०६.२०२२ च्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी ७ उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस केली होती. 
त्यानुषंगाने सदरहू शिफारशीस अनुसरुन कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या सर्व उमेदवारांना सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर समक्रमांक दि.०१.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त नमूद दि.०१.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मेटा, नाशिक येथे सहायक कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य )या संवर्गात उपरोक्‍त नमूद ७ उमेदवार दिनांक 02.09.2023 रोजी प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले आहेत. 
सदरहू उमेदवारांचा एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी दि.३१.१२.२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 
३. सदरहू उमेदवारांना दि. ०१.०१.२०२४ पासून महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार त्यांची 
पदस्थापना करणे आवश्‍यक आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार शासन निर्णय 
दि.०१.१२.२०२२ अन्वये मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या ७ उमेदवारांना सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदासाठी महसूल विभाग वाटप व सविस्तर पदस्थापना “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
४. सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर महसूल विभाग वाटप झालेले उमेदवार ज्या 
दिवशी मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेले आहेत तो दिनांक त्यांचा पदस्थापनेचा दिनांक समजण्यात 
यावा. 
५. शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०२२ च्या परि.३ (१३) मध्ये नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जाती व 
अनुसूचितमध्ये जमाती वगळता उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणीच्या अधीन राहून संबंधित उमेदवारांना सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने नियुक्‍ती देण्यात 
आलेल्या सर्व उमेदवारांचे पडताळणी अहवाल शासनास प्राप्त झाळे आहेत. 
६. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक 09.92.2022 मधील नियुक्‍ती संदर्भातील अन्य सर्व अटी व शती 
कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.४८/आ (संनि) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२८१९२८२२९२२७ असा आहे. शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
AN | |_ V | TT HAL DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
D EO KAT FE DEPARTMENT 


Date: 2023.12.28 19:29:04 +05'30' 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
परिशिष्ट अमधीळल उमेदवार (ईमेलद्वारे) 


) अमु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) सचिव,मा.उपमुख्यमंत्री(जलसंपदा) यांचे कार्यालय मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (पत्राने) 
) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.४८/आ(संनि), दिनांक २८ डिसेंबर, 2023 सोबतचे परिशिष्ट 


परिशिष्ट-अ 
अ. | म.लो.आ.ने | सहायक कार्यकारी पसंती सूट पसंती सविस्तर पदस्थापना 
क्र. | शिफारस अभियंता (स्थापत्य, | दिलेला दिलेल्या नुसार 
केलेला गट-अ यांचे नाव महसूल प्रकरणी । महसूल 
गुणवत्ता विभाग महसूल विभाग 
क्रमांक विभाग वाटप 
वाटप 
मुख्य अभियंता (जसं) पुणे अधीनस्त, अधीक्षक 
र १/२०१९ श्री.स्वप्नील अनिल पुणे "| पुणे अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
गोसावी 3 अंतर्गत म्हैसाळ पंपगृह उपविभाग क्रमांक-२ 
म्हेसाळ येथील रिक्‍त पदी 
मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, छत्रपती 
श्री. सुरज छत्रपती छत्रपती संभाजी TR अधीनस्त, अधीक्षक अभियंता, 
२ २/२०१९ सुर्यकांतराव स्वामी संभाजी - संभाजी नांदेड पाटबंधारे विभाग (द) नांदेड अंतर्गत 
नगर नगर पाटबंधारे उपविभाग, भोकर, जि.नांदेड येथील 
रिक्‍त पदी 
मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
श्री.ध्नंजय सुरेश छत्रपती छत्रपती छत्रपती संभाजी TR अधीनस्त नांदेड पाटबंधारे 
3 । ३/२०१९ rae संभाजी - संभाजी । मंडळ, नांदेड अंतर्गत लघुपाटबंधारे विभाग, 
र्‌ ग नग हिंगाली अंतर्गत लघु पाटबंधारे उप विभाग 
नगर नगर हिंगाली अंतर्गत लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
कळमनुरी येथील Rat पदी 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
अधीनस्त, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
8 8/2098 7 नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
श्री.अनंत अजित हा आहा ee 
a नाशिक अंतर्गत अहमदनगर मध्यम प्रकल्प विभागातील 
उपाध्ये — अहमदनगर शेतीत 
सीना प्रकल्प विभाग, अहमदनगर अंतर्गत सीना 
कालवा प्रकल्प उपविभाग क्र.१ शेवगाव येथील 
रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
4 4/2098 श्रीम.मोहिनी नाशिक षी नाशिक नाशिक-४ अधीनस्त कार्यकारी अभियंता, 
तता वतात नाशिक bak See anaes रिक्त 
लक्ष्मणराव पांचाळ ल विभाग (दध-४) येथील येथील रिक्‍त 
पदी 
मुख्य अभियंता GA), जलसंपदा विभाग, 
[a ee अमरावती अधीनस्त जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे 
६ । ६/२०१९ ततवे अमरावती 7 अमरावती | मंडळ, शोगांव अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभाग, 
कारंजा अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.९ 
मंगरुळपीर येथील रिक्‍त पदावर 
मुख्य अभियंता (जस) जलसंपदा विभाग, पुणे 
७ । ७/२०१९ श्री.मयुर यशवंत | पुणे पुणे | अधीनस्त अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
नलवडे मंडळ, सांगली अंतर्गत म्हैसाळ पंपगृह विभाग 
क्र.२, सांगली म्हैसाळ कालवा उपविभाग क्र.१ 
सांगोला येथील रिक्‍त पदी 


ANIL VITTHAL 


DEOKATE 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.12.28 19:29:20 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


